शासन seat: 


सहाय्यक विद्युत निरीक्षक संवर्गतील अधिकाऱ्यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक: मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १३२/उर्जा-५ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : ३१ मे, २०१८. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदल्यांचे अधिकार अधिसूचित केल्यानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ खाली नमूद केलेल्या सहाय्यक विद्युत निरीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 


करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नावं व पदनाम सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
ta २ ३ 1 sre 
षि . श्री. सुधीर सोमसिग राठोड, विद्युत निरीक्षक सचिव विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक अनुज्ञापक मंडळ व उद्टाहन | विभाग, ठाणे क्र. १ अंतर्गत कक्ष 
निरीक्षक, चेंबूर , मुंबई क्र.२ 
२. | श्री. अनिलकुमार सोपान विद्युत निरीक्षक , निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, रायगड सविनि 
पाटील, विभाग, सांताक्रुझ पेण (रायगड) 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 
३. श्री. बी.के. उगले, विद्युत निरीक्षक उद्दहान, मुंबई १ वर्ष मुदतवाढ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 
४. श्री. उदय. डांबे, विद्युत निरीक्षक सचिव १ वर्ष मुदतवाढ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक अनुज्ञापक मंडळ व उद्ाहन 
निरीक्षक, चेंबुर , मुंबई 
५. श्री. अ.ल. कस्तुरे, विद्युत निरीक्षक , (उद्घहान), विद्युत निरीक्षक सचिव 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक मुंबई अनुज्ञापक मंडळ व उद्डाहन 
निरीक्षक, चेंबुर , मुंबई 
६. | श्री.आर.आर. यादव, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण १ वर्ष मुदतवाढ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, मुंबई) 
७. | at. a. सं. गिते, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, मालेगांव विभाग, जळगाव 
(चाळीसगाव उपविभाग) 
८. श्री. सं. भा. महाजन, विद्युत निरीक्षक , निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, नाशिक विभाग, धुळे 
९. श्री.ग. ना. सुरळकर, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, जळगाव विभाग, जळगाव 
(चाळीसगाव उपविभाग) (जळगाव उपविभाग) 
णि ०. श्री. सु. भा. चौधरी, विद्युत निरीक्षक , निरीक्षण १ वर्ष मुदतवाढ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, अहमदनगर 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १३२/उर्जा-५ 


शि १. | श्री. एफ. एस. मुल्ला, विद्युत निरीक्षक कोल्हापूर विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, सोलापूर 

१२. | at. व्ही. व्ही. बिरादार, विद्युत निरीक्षक , निरीक्षण विद्युत निरीक्षक , निरीक्षण 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, सोलापूर विभाग, कोल्हापूर 

१३. | al. संजय शांकर राठोड, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक (उद्डाहन), मुंबई 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, मिरज कक्ष क्र. ८ पुणे विभाग 

१४. श्री. एस. जी. कावरे, विद्युत निरीक्षक , निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, यवतमाळ विभाग, नागपूर कक्ष क्र. २ 

१५. श्री. प्रभात वसंत कनाके, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, वाशिम विभाग, यवतमाळ 

१६. | श्री. गणेश भैय्याची विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण १ वर्ष मुदतवाढ 
कंदिकुरवार, विभाग, नागपूर 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 

१७. श्री. आर.आर. गिरी, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, नागपूर विभाग, गोंदिया 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्य अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार 
घेता यावा म्हणून आवऱ्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना 
बदलीच्या ठिकाणी जागी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 
३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्य बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्युत निरीक्षक महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 
४. संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५३११८२२५५५४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Bhimashankar Yallappa Mant. 


Bhimashankar शा 


stalCode=400032, st=Mahi 
2,5.4.20=873ce9a279d956 1 ffOcbf658e05b823c67c79dcac30 


Y a | | a p p a M a nN t a 7 ‘i a ate 11:33:44 +05'30' ene 
(भि. य. Far) 
शासनाचे उपसचिव 


१) मुख्यविद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू.) मुंबई-(७१. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर. 

३ अधिदानव लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी मुंबई/ ठाणे/नाशिक/ धुळे/ जालना/ नंदुरबार/ 
औरंगाबाद/जळगाव/बीड/अहमदनगर/परभणी/उस्मानाबाद/ लातूर/ नांदेड/ हिंगोली. 

५ उपसचिव (ऊर्जा-५॥, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १३२/उर्जा-५ 


&) संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 
(9) निवड नस्ती ऊर्जा-५. 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


